मागणी क्रमांक आर-१, लेखाशिर्ष 
"२२१०३०६५" अंतर्गत अनुशोषांर्गत प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे बांधकामासाठी सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी निधी मंजुर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९३/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २९ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा : 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 
१६.०४.२०२०. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र९३/आरोग्य-३ 
दि.२१.१०.२०२० 


३) आरोग्य सेवा संचालनालय, पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-७अ/टे-४/प्रादेशिक अनुऱेष/२०२०- 
२१/निधी वितरण प्रस्ताव/३५५३,/२०२० दिनांक ०९.१२.२०२०. 


प्रस्तावना : 
राज्यातील प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मंजुर 


असलेला रु. ५०००.०० लक्ष निधी मंजुर करण्यात आळा आहे. सदर निधीपैकी वित्त विभागाने 


रु.१५००.०० लक्ष निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.२ अन्वये 


रु.७५०.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरीत रु. ८३०.०० लक्ष निधी वितरीत करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ सदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये "महाराष्ट्र 
विनियोजन विधेयक, २०१९" (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९ यांच्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांसह) यास महाराष्ट्र विधानमंडळाने मंजूरी दिली 
असून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे आणि ते २०२० चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ०८ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक १८.०४.२०२० अन्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९३/आरोग्य 3 


प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन सन २०२०-२१ च्या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर करण्यात 
आलेल्या रु.५०००.०० लक्ष पैकी रु.८२९.२० लक्ष (अक्षरी रुपये आठ कोटी ऐकोनतीस लक्ष वीस हजार 
wad) निधी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम, फर्निचर, पाणी 
पुरवठा, विदयुतीकरण, संरक्षण भिंत बांधकाम प्रलंबीत देयके, दुरुस्ती व अनुषंगिक कामे इत्यादी 
कामासाठी सोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्र “अ”नुसार खालील अटीच्या अधिन राहून निधी वितरीत 
करण्यात येत आहे. 

अटीव शर्ती :- 

१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास संबंधित विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

२) कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा काढण्यात यावी. 

३) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

४) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद यांनी प्रत्यक्ष आरोग्य संस्थांची पाहणी करुन त्यानुसार 
सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडे तयार करुन काम करण्यात यावे. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन fee क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. Io जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


३. सदर प्रस्तावावरीळ खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ८००- इतर खर्च, प्रादेशिक असमतोल दूर 


करण्याकरीता योजना- स्थानिक क्षेत्रातील योजना (राज्य योजना), (०१)(०७) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 


व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कळम १८७ अन्वये योजनांतर्गत योजनांकरिता अनुदान 


(२२१० ३०६५), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" याखाली उपलब्ध असलेल्या निधीमधून खर्ची 


टाकण्यात यावे. 


४. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांना असे कळविण्यात 


येते की, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये ८२९.२० लक्ष (अक्षरी रुपये 


आठ कोटी ऐकोनतीस लक्ष वीस हजार फक्त) इतक्या निधीचे कामनिहाय वाटप करण्यात यावे व 


अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आळेला सदर निधी उपलब्ध करुन दिल्यानुसारच 


खर्च करण्यात यावा. या व्यातिरिक्‍त दुसऱ्या कामावर सदर निधी खर्च करावयाचा झाल्यास त्यास 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९३/आरोग्य 3 


शासनाची परवानगी घेण्यात यावी. तसेच मंजुर करण्यात आलेल्या निधी पेक्षा अधिक निधी खर्च होणार 


नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२११६१७३९३७१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R h नि Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 
O Ss 1 a n । DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


Dinesh Mararanira, 0 


Government Of 


Kad a m Maharashtra, OU = Public 


Health Department 


Patil a7 12265 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


१ 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सह संचालक, रुग्णालये (जिल्हास्तर), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी. (जळगाव/सातारा/कोल्हापूर/जालना/नांदेड/परभणी/हिंगोली) 

६. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (जळगाव/सातारा/कोल्हापूर/जालना/नांदेड/परभणी/हिंगोली) 

७. नियंत्रक, लेखा व लेखापरीक्षा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. वित्त विभाग (अर्थसं ३), मंत्रालय, मुंबई. 

९. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- अर्थसंकल्प/ आरोग्य ३-अ, आरोग्य ४), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९३/आरोग्य 3 


प्रपत्र "अ 

(रूपये लाखात) 

अ.क्र जिल्हा संस्थेचे नाव वितरीत निधी 
1 १_| जालना प्राआ. केद्र जिरडगाव ता. घनसावंगी १२५.०० 
एकूण १२५.०० 
२ | परभणी प्रा.आ.केंद्र मसरडगांव ता. पालम ६०.०० 
३ | परभणी प्रा.आ. केंद्र भोगांव ता. जितुर १५.२० 
४ । परभणी प्रा.आ.केंद्र वझर बु. ता.जितूर १५.०० 
५ | परभणी प्रा.आ.केद्र देऊळगाव (गात) ता. सेलू १५.०० 
६ । परभणी उपकेद्र पिपळापूर, (काजळे) ता.जितूर १०.०० 
एकूण ११५.२० 
७ | जळगांव | प्रा.आ.केद्र खेडगाव नंदिचे ता.पाचोरा ५०.०० 
एकूण ५०.०० 
८ | सातारा प्रा.आ.केंद्र वेणेगाव ता. सातारा ७०.०० 
एकूण ७०.०० 
९ । कोल्हापूर | प्रा.आ.केंद्र औरनाळ ता. गडहिंग्लज ५०.०० 
एकूण ५०.०० 
90 | ० | नांदेड उपकेंद्र रुई ता. माहूर २०.०० 
ह्म १ । नांदेड प्रा.आ.केंद्र बरडशोवाळा ता. हदगाव १५.०० 
१२ | नांदेड उपकेंद गोंडवडसा ता. माहुर २०.०० 
१३ | नांदेड उपकेद्र रुपला नाईक तांडा ता. माहूर ८०.०० 
१४ | नांदेड प्रा.आ.केंद्र उमरी बा. ता. किनवट ३९.०० 
१५ | नांदेड उपकेंद्र माळबोरगाव ता. किनवट २५.०० 
१६ | नांदेड उपकेंद्र सिदगी ता. किनवट १५.०० 
१७ । नांदेड उपकेंद्र खंबाळा ता. किनवट २०.०० 
१८ । नांदेड उपकेंद्र पळशी ता. किनवट ४५.०० 
एकूण २७९.०० 
१९ | हिंगोली प्रा.आ.केंद्र पांगरा शिदे ता. वसमत ८०.०० 
२० | हिंगोली प्राथमिक आरोग्य केंद्र गिरगाव ता. वसमत ६०.०० 
एकूण १४०.०० 
सर्व जिल्हा एकूण अनुदान ८२९.२० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


